म्हाडा प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील लिपिक 
संवर्गातील स्वीय सहायक हे पद अतिरिक्त मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी (वर्ग-१ उच्च श्रेणी) च्या 
वेतनश्रेणीत श्रेणी उन्नत करुन सदरहू पदावर 
श्री.योगेश महांगडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.११८/गृनिभू 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
३ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :-१) शासन अधिसूचना,गृहनिर्माण विभाग, क्र.नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.११७/गृनिभू,दि.१२.०९.२०१८ 
२) शासन निर्णय, गृहनिर्माण विभाग, क्र.नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.११७/गृनिभू, दि.२८.०९.२०१८ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.शासाऊ १०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ.,दि.१३.०३.२०१२ 


प्रस्तावना : - 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अंशकालिक अध्यक्ष या पदावर श्री.उदय सामंत, 


विधानसभा सदस्य यांची नियुक्‍ती उपरोक्‍त नमूद वाचा येथील क्रमांक १ च्या शासन अधिसूचनेद्वारे करण्यात 
आली आहे. श्री.उदय सामंत, अंशकालिक अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना 
शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत मंत्री पदाचा दर्जा संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयाद्वारे देण्यात 
आला आहे. तसेच, त्यांना मंत्री पदाच्या अनुषंगिक सेवा सुविधा वाचा येथील क्रमांक ३ च्या वित्त विभागाचा 
दि.१३.०३.२०१२ च्या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार अनुज्ञेय आहेत. तथापि, मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी 
दिलेल्या आदेझ्ानुसार, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील लिपिक 
संवर्गातील स्वीय सहायक हे पद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वर्ग-१ उच्च श्रेणी) च्या वेतनश्रेणीत 
श्रेणी उन्नत करुन या पदावर श्री.योगेश महांगडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अध्यक्ष,महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना अनुज्ञेय असलेल्या स्वीय सहायकाचे 
पद, खाजगी सचिव म्हणून रु.१५,६००-३९,१००--ग्रेड पे रु.७,६००/- या वेतनश्रेणीत श्रेणी उन्नत करुन या 
पदावर श्री.योगेश महांगडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वर्ग-१ उच्चश्रेणी) जिल्हा परिषद (सध्या 
सहसंचालक,ग्रामविकास विभाग) यांची श्री.उदय सामंत हे अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास 
प्राधिकरण या पदावर कार्यरत असेपर्यंतच्या कालावधीकरिता त्यांचे खाजगी सचिव म्हणून प्रतिनियुक्तीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. यासंदर्भात होणारा खर्च महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.११८/गृनिभू 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२०७१२४५२००९०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Bharose M U 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Housing 
h a i O ५ e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=f3abf3ab8b 1 6dfec487f1 8ce64d6b0ab8e38d8 

925d44d15f7dbd61 babb4aeédf, 


serialNumber=8b015b0d7afaa0db7c0603c5c954e681 
6492dbb5f94ab286da7f224853a4eebf, cn=Bharose M 
U J U 


Date: 2018.12.07 12:53:24 +05'30' 


(मुं.उ.भरोसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

२) मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

3) श्री.उदय सामंत, अंशकालिक अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (Te) Aas 

8) मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

५) अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

६) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग)/(सा.उ.),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७) प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूवीमुंबई-४०० ०५१ 

९) निवडनस्ती, गुनिभू कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKKKKKEKKEKEKKEKKEKRKKKR 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


